दिनांक ३१.०३.२०१८ रोजी राज्यस्तरीय 
खरेदी समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार 
रुग्णवाहिका खरेदी करण्यास मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रास्तख-२०१८/प्र.क्र.१४२/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च,२०१८ 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


वाचा : आ तार 

-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

२) oR निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधीद्रव्ये विभाग, क्रमांक जेएचएम-२०१८/ 
प्र.क्र.१२/प्रशा-१, दिनांक २८.०३.२०१८. 

३) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधीद्रव्ये विभाग, क्रमांक रास्तख-२०१८/ 
प्र.क्र.१३९/प्रशा-१, दिनांक ३१.०३.२०१८. 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक राज्यखस/१७-१८/ 
अम्बुलन्स खरेदी/बैठक इतिवृत्त/३१.३.२०१८/२०१८, दिनांक ३१.०३.२०१८. 

शासन निर्णय :- 


दिनांक ३१ मार्च, २०१८ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय खरेदी समितीच्या बैठकीत समितीने 


खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या बाबींची खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. सदर रुग्णवाहिका 


खरेदीबाबतचा तपशील संबंधित रुग्णवाहिकाच्या नावासमोर दर्शविलेल्या परिशिष्ठात नमूद केला 


आहे. 
अ. रुग्णवाहिकाचे नाव परिशिष्ट क्रमांक 
क्र 
i कार्डीयाक अँम्बुलन्स विथ मेडीकल अँन्ड इमरजंन्सी | परिशिष्ट क्रमांक १ 
इक्युपमेंट 
२ | बेसीक लाईफ सपोर्ट अँम्बुलन्स परिशिष्ट क्रमांक २ 


२. उपरोक्त ded नमूद रुग्णवाहिका ही खालील नमूद अटी व शतींच्या अधीन राहून 
करण्यात यावी. 
q) अधिष्ठातांनी वरील रुग्णवाहिकेची खरेदी राज्यस्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेल्या 
किंमतीप्रमाणेच करावी व संबंधित पुरवठादाराबरोबर आव्यक तो वार्षिक देखभाल करार 
निविदेतील अटी व शर्तीनुसार करावा त्याप्रमाणे करारपत्र करुन पुरवठा आदेश द्यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रास्तख-२०१८/प्र.क्र.१४२/प्रशा-१ 


र) 


११) 


१२) 


१३) 


निविदा अटी व शार्तीनुसार रुग्णवाहिकाच्या बनावटीनुसार भारतीय बनावटीचे असल्यास 
पुरवठा कालावधी ६ ते ८ आठवड्यांचा व परदेशी बनावटीचे असल्यास पुरवठा कालावधी 
८ ते १२ आठवड्यांचा राहील. 

सदरहू रुग्णवाहिका खरेदीकरीता येणारा खर्च संबंधित संस्थांना प्रशासकीय मान्यतेच्या 
आदेझामध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षांतर्गत निधीतून भागविण्यात यावा. निधीच्या 
माध्यमाचे सविस्तर Hees संबंधित संस्थेच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात नमूद 
करण्यात आले आहे. 

ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी तो खर्च 
करण्यात यावा. 

रुग्णवाहिका योग्यरित्या कार्यान्वित झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संचालक यांना पाठवावे व त्याची प्रत या विभागास पाठवावी. 

रुग्णवाहिका प्राप्त होताच तिची रुग्णालयीन तांत्रिक समितीमार्फत तपासणी करुन ती 
टेंडर स्पेसीफिकेशनप्रमाणे व मान्य विनिर्दिष्ठांप्रमाणे असल्याची खातरजमा करुन घ्यावी 
व त्याचा अहवाल शासनास पाठवावा. 

रुग्णवाहिकेबाबत वार्षिक देखभाल करार (AMC), सर्वसमावेशक करार (CMC) आणि 
सर्विस टॅक्स करारातील अटी व शर्तीचे तंतोतंत आणि काटेकोरपणे पालन करण्याची 
जबाबदारी अधिष्ठातांवर राहिल. 

रुग्णवाहिका विहित मुदतीत प्राप्त करुन घेणे आणि ती कार्यान्वित करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी अधिष्ठाता यांचेवर राहील. विहित मुदतीत रुग्णवाहिका पुरवठा न करणा-या 
कंपनीविरुध्द नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी. 

सदर रुग्णवाहिकेवरील एकंदरीत खर्च अर्थसंकल्पीय तरतूदीपेक्षा जास्त केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 

कंपनीने पुरवठा केलेले रुग्णवाहिका मान्य विनिदिंष्ठांप्रमाणे असल्याचा अहवाल तांत्रिक 
समितीने दिल्यावर आणि कंपनीने यंत्र योग्यरित्या प्रस्थापित केल्यानंतर यंत्राची ९० टक्के 
रक्‍कम कंपनीस अदा करावी. 

कंपनीने रुग्णवाहिका समाधानकारकरित्या कार्यान्वित करुन दिल्यावर आणि आवश्यक 
त्या सर्व बाबींची पूर्तता केल्यावरच उर्वरित १० टक्के रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 

ही रुग्णवाहिका हाताळण्यासाठी आता व भविष्यात नवीन कर्मचारीवृंद उपलब्ध करुन 
दिला जाणार नाही. 

रुग्णवाहिकेचा हमी कालावधी यंत्र कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढे दोन वर्ष 
राहील. २ वर्षांचा हमी कालावधी संपल्यानंतर पुढील ८ वर्षांकरीता संस्थेच्या 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रास्तख-२०१८/प्र.क्र.१४२/प्रशा-१ 


आवड्यकतेनुसार संस्थेकरिता मान्य किंमतीच्या ०.५ टक्के दराने वार्षिक देखभाल करार 
अथवा १ टक्के दराने सर्वसमावेशक देखभाल करार करण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३१२०४१४९४६१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 

i U Nn 4 Maharashtra, ou=Medical Education 
and Drugs Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


5a50897b7b2244d66593f50dd713da 
83860912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.03.31 22:14:07 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत : परिशिष्ट क्रमांक १ व परिशिष्ट क्रमांक २ जोडले आहे. 


प्रति, 
१) महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
२ जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबइ हहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४) अधिष्ठाता, सर ज. जी. समूह रुग्णालये, मुंबई. 
५ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः रास्तख-२०१८/प्र.क्र.१४२/प्रशा-१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ 


झासन निर्णय, क्रमांक रास्तख-२०१८ / प्र.क्र. १४२/ प्रशा-१, दि. ३१ .०३. २०१८ सोबतचे परिशिष्ट क्र. १ 


रुग्णवाहिकेचे नाव व मॉडेल 


कार्डीयाक अॅम्बुलन्स विथ मेडीकल अन्ड इमरजंन्सी 
इक्युपमेंट मॉडेल-18/6॥6" Force Motor BSIV 


निविदा तपशील 


सदर रुग्णवाहिकेसाठी एकूण ०२ निविदाकारांनी सहभाग नोंदविला होता. त्यापैकी ०१ निविदाकार 
ग्राहय ठरले. ग्राहय निविदाकारापैकी मेसर्स पॅरामाऊंट एन्टरप्राईज, मुंबई या निवदाकाराच्या निविदेस सदर 
रुग्णवाहिका आवश्‍यक त्या सर्व सहयंत्रासह प्रतिनग रुपये ५४,९८,५५०/- (अक्षरी रुपये चोपन्न लक्ष 


AIM हजार Wael पन्नास wad) (सर्वकरांसह) इतक्या किमतीस खरेदी करण्यास दिनांक 
३१.०३.२०१८ रोजी आयोजित राज्य खरेदी समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली. 
पुरवठादाराचे नाव । मंजूर नग । प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत यंत्राची पुरवठा 
बनावट कालावधी 
मेसर्स परामाऊंट | १ ५४,९८,५५०/- ५४,९८,५५०/- परदेशी ८ ते १२ 
एन्टरप्राईज, मुंबई (सर्व करासहित) आठवडे 
यंत्रखरेदीबाबतचा तपशील 
अ. संस्थेचे प्रशासकीय प्रशासकीय निधीचे मंजूर | एकूण किंमत 
क्र. नाव मान्यता आदेश | मान्यता रक्‍कम माध्यम नग 
क्रमांक व दिनांक 
व्यि २ 2 8 4 & 9 
। सर ज. जी. | जेएचएम-२०१८/ ५०,००,०००/- | (केद्र पुरस्कृत 7 ५४,९८,५५०/- 
समूह प्र.क्र.१२/प्रशा-१, खासदारांचा 
रुग्णालये, | दि.२८.०३.२०१८ स्थानिक विकास 
मुंबई कार्यक्रम अंतर्गत 
खासदार निधी) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रास्तख-२०१८/प्र.क्र.१४२/प्रशा-१ 


परिशिष्ट क्रमांक २ 


शासन निर्णय क्रमांक रास्तख-२०१८ / प्र.क्र. १४२/ प्रशा-१, दिनांक ३१.०३.२०१८ सोबतचे परिशिष्ट क्र. २ 


रुग्णवाहिकेचे नाव व मॉडेल 


बेसीक लाईफ सपोर्ट अॅम्बुलन्स मॉडेल 
Traveller Force Motor BSIV 


निविदा तपशील 


सदर रुग्णवाहिकेसाठी एकूण ०३ निविदाकारांनी सहभाग नोंदविला होता. त्यापैकी एकूण ०१ 
निविदाकार ग्राहय ठरले. ग्राहय निविदाकारापैकी मेसर्स पॅरामाऊंट एन्टरप्राईज, मुंबई या निवदाकाराच्या 
निविदेस सदर रुग्णवाहिका आव्यक त्या सर्व सहयंत्रासह प्रतिनग रुपये २९,६९,९५०/- (अक्षरी रुपये 
एकोणतीस लक्ष एकोणसाठ हजार नऊडो पन्नास फक्त) (सर्वकरांसह) इतक्या किमतीस खरेदी करण्यास 
दिनांक ३१.०३.२०१८ रोजी आयोजित राज्य खरेदी समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली. 


पुरवठादाराचे नाव 


प्रतिनग किंमत 


मंजूर एकूण किमत यंत्राची पुरवठा 
नग बनावट कालावधी 
मेसर्स  पॅरामाऊंट णि २९,६९,९५०/- । २९,६९,९५०/- भारतीय ।६ते८ आठवडे 
एन्टरप्राईज, मुंबई (ad करासहित) 
यंत्रखरेदीबाबतचा Trae 
अ. | संस्थेचे प्रशासकीय प्रशासकीय निधीचे मंजूर | एकूण किंमत 
क्र. नाव मान्यता आदेश | मान्यता रक्‍कम माध्यम नग 
क्रमांक व दिनांक 
Ea २ 3 8 4 & 9 
| सर ज. | जेएचएम-२०१८/ । ३०,००,०००/- | (केद्र पुरस्कृत | २९,६९,९५०/- 
जी. समूह | प्र.क्र.१२/प्रशा-१, खासदारांचा 
रुग्णालये, | दि. २८.०३.२०१८. स्थानिक विकास 
मुंबई कार्यक्रम अंतर्गत 
खासदार निधी) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


